अशासकीय संस्थांद्वारे विमुक्त जाती भटक्या 
जमातीच्या विद्यार्थ्यासाठी चालविण्यात 
येणाऱ्या निवासी आश्रमशाळातीलळ व 
वसतीगृहातील सुविधा वाढविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागासबहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र. विभशा-२०१८/प्र.क्र.४६९/विजाभज-२, 
१ GI मजला, विस्तार भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक: १८ ऑगस्ट, २०२०. 


संदर्भ :-शासन निर्णय समक्रमांक दि.०३ फेब्रुवारी, २०२० 


प्रस्तावना:- 


राज्यात स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान देऊन विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग 
यांच्यासाठी आश्रमशाळा / विद्यानिकेतन / ऊसतोड कामगारांच्या मुलां/मुलींसाठी इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभागाच्या अखत्यारीतील आश्रमशाळांमध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विविध गरजा 
विचारात घेऊन गरजू संस्थांना संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये नमुद आवश्‍यक मुलभूत सोयीसुविधा 
शासनामार्फत पुरविण्यात येतात. सदर शासन निर्णयान्वये असेही आदेश दिले आहेत की, शैक्षणिक क्षेत्रात 
येणाऱ्या नवनवीन व विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने लाभदायक असणाऱ्या इतर बाबींचाही त्या-त्या वेळी 
शासनाच्या मान्यतेने समावेश करण्यात येईल. यानुसार सद्य:स्थितीमध्ये वैश्विक कोरोना (COviD- 
१९)संसर्गाचा प्रादुर्भाव पसरलेला असल्याने या रोगास प्रतिबंद करण्याच्यादृष्टीने या विभागाच्या 
अखत्यारीतील सर्व आश्रमशाळेमधील सोई-सुविधांमध्ये वाढ करण्याची तसेच आणखी काही बाबींचा 
समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


इतर मागास बहुजन कल्यण विभागच्या अखत्यारीतील आश्रमशाळांमध्ये संदर्भाधीन शासन 

निर्णयानुसार उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या आवश्‍यक मुलभूत सेवा सुविधांमध्ये सद्य:स्थितीत वैश्विक कोरोना 
संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खालील बाबींचा समावेश करुन पुरविण्यात येणाऱ्या सोईसुविधांमध्ये वाढ 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. प्रथमोपचार किट / कोविट किट 

२. उत्कृष्ठ प्रकाराचे माक्स. 

३. हातमोजे 

४. तापमान मोजणी यंत्र 

५. ऑक्सिजन मोजणी यंत्र 

६. स्प्रेयर्स (पॉवर स्प्रेयर्स २ स्ट्रोक) 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०१८/प्र.क्र.४६९/विजाभज-२ 


७. जंतुनाशक (सॅनीटाईजर) 
८. कोरोना नियंत्रणासाठी इतर सर्व प्रकारच्या उपाययोजनांसाठी खरेदी. 
९. आश्रमशाळांचे त्रयस्थ संस्था (NGO) मार्फत तपासणी करणे. 


सदर योजनेतून ज्या बाबींसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल त्या बाबींचा फायदा/लाभ 
जास्तीत जास्त आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना होणे आवश्‍यक आहे. 


वरील बाबींसाठी करण्यात येणारा खर्च मागणी क्र.झेडजी-३, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, २७७-शिक्षण, (०१) विमुक्त जाती भटक्‍या जमाती 
इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे कल्याण, (०१)(०२) अशासकीय संस्थांद्वारे विमुक्त जाती 
भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या निवासी आश्रमशाळातील व वसतीगृहातील 
सुविधा वाढविणे (कार्यक्रम) (२२२५ई८७५) २१ पुरवठा व सामग्री या लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२००८१८१७१९५९१६२२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Nathlya Valvi 
Date: 2020.08.20 15:54:40 +05'30' 


(प्रकाश वळवी) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव. 
३. मा. मंत्री, विजाभज इमाव व विमाप्र कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. राज्यमंत्री, विजाभज इमाव व विमाप्र कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 
५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
६. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्र.सचिव, विजाभज इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग 
८. संचालक, विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग (सर्व) 
१०. सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण (सर्व) 
११. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी 
१२. निवड नस्ती (विजाभज-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


